' प्रति, 
_ मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड 
मुंबई 


क्रमांक : बीजीटी-१००३/३०५६/२००३-२००४/बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
दिनांक : ४ एप्रिल, २००३ 


मुख्यलेखाशीर्ष :" ३०५६-अंतर्देशिंय जलपरिवहन " 

सन २००३-२००४ च्या अर्थसंकल्पास विधीमंडळाची पूर्णत: मान्यता 
मिळेपर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी विधानमंडळाने "महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) 
विधेयक, २००३ मंजूर केले आहे. सदर विधेयकाचे अधिनियमात रुपांतर झाले असून ते 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, 
दि.२९ मार्च २००३" मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 

मुख्यंलेखाशीर्ष ° ३०५६-अंतर्वेशिय जलपरिवहन " या खालील आपल्या 
संबंधित एकूण तरलूदीच्या १/६ अनुदान म्हणजेच रु.३४,८५,०००/- (योजनांतर्गत)(वत्तमत) 
एवढी रक्कम खर्च करण्यासाठी विधीमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. आपल्या 
माहितीकरिता वरील लेखाशीर्षाखालील सन २००३-२००४ साठी एकूण अर्थसंकल्पिय 
तरतूद सोबत'च्या विवरणपत्रातील worn क्रमांक-३ मध्ये दर्शविली आहे. एकूण 
तरतूदीच्या १/६ पेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी तसेच यातून 
फक्त स्थायी खर्च भागविण्यात यावा. 

Hark 


( शि. श॑. धुमाळे 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रत रवाना, 
महालेखापाल -१ ( लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल -२ ( लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
वित्त विभाग, (अर्थसंकल्य-१०), मंत्रालय, मुंबई. 
wy सचिव, गृष्ठ विभाग (बंदरे-१). 
'कक्ष अधिकारी, Te विभाग, (बीयुडी-२). 


विवरणपत्र 


शासन पत्र, गृह विभाग, क्रमांक:बीजीटी १००३/३०१६/२००३-२००४/बीयुडी-१, 
— दिनांकः- ४ एप्रिल, २००३ या सोबतचे विवरणपत्र. 


३०५६-अंतर्वेशिय जलपरिवहंन * मागणी क्रमांक; बी-3 


(रुपय हजारात) 


मुख्य B 4 " = 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई, | way यांना सहायक अनुदान 


(२) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास 


thatintiheeER न 6९.१5 


